महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-११ जानेवारी, २०२२. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१०, दि.३.५.२०२१. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.रामआ-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१०, दि.९.७.२०२१. 

शासन निर्णय समक्रमांक दि.७.४.२०२१, दि.१२.५.२०२१, दि.२७.५.२०२१, दि.४.६.२०२१, दि.६.७.२०२१ 


दि.२.८.२०२१, दि.२६.८.२०२१, दि.१.९.२०२१, दि.४.१०.२०२१ व दि.२९.१०.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ 
क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७३७४.८३लक्ष मधून ₹११८०.४२ लक्ष (अक्षरी रुपये अकरा कोटी 
ऐंशी लक्ष बेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद य Gl si 
तरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (09) महिळा व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३३५००० २५१२५० ३३५०० 
०३, अतिकालिक भत्ता ६७५ ५०६ | | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० २४०० | 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० १९४२५ | 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ ३७१७ | 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० ७७३२ FO 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ २६६४ | 
१७, संगणक खर्च ४२२ ३१६ P| 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद Rone ae 
तरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
२१, पुरवठा व सामग्री ।________१००| २५ 10| 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० | | | 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo ३७ 10| 
५०, इतर खर्च २० १५ 10| 
५१, मोटार वाहने ३५ २६ 10| 
एकूण (०१) (०१) ३८४६२२ २८८११३ ३३५०० 
2 | (0१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ | Lo oe 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०११८५ ७५८८८ १०११८ 
एकूण (०१) (०३) १०२०४३ ७५८८८ १०११८ 
एकूण (०१) ४८६६६५ ३६४००१ ४३६१८ 
एकूण ००१ ४८६६६५ | ३६४००१ ४३६१८ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (09) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३९०५५ २९२९१ ३९०५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ cR| | 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४२ १०६ 10| 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ १२९ 10| 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ८२५ 10| 
१९, आहार खर्च २५२६ १८९४ pF 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ F909 | | | 
५०, इतर खर्च १६८ १२६ fF 0| 
एकूण (०१) (०४) ४४६५५ ३३२८४ ३९०५ 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४२५३ २५५१ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १३५४० १०१५५ १३५४ 
एकूण (०१) (०५) १७७९३ १२७०६ १३५४ 
५२५९ 
एकूण (०१) ६२४४८ ४५९९० 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


री ee प्रस्तावित 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद pata — 
(9) (२) (३) (४) (५) 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(02) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ८८७७० | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११८४३८ ८८८२८ ११८४३ 
एकूण (०२) (०३) २३६८१२ १७७५९८ ११८४३ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०९८२३२ ३६३०० | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०५३ ५२८९ ७०५ 
एकूण (०२) (०४) ११६८८५ ४१५८९ ७०५ 
एकूण (०२) ३५३६९७ २१९४८७ १२५४८ 
एकूण १०२ ४१६१४५ २६५१७७ १७८०७ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३२८५४ ९९६४० १३२८५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० २४३७ | 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ ३६१५ pl 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११०० ८२५ | 
१३, कार्यालयीन खर्च २०७१ १५५२ | 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० 3000 fF 
१९, आहार खर्च २५६२४ ११२९८ PF 0| 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १५८४ | | 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ Tra  _0| 
५०, इतर खर्च ७१२ ५३४ | 
एकूण (०१) (09) १८०५६८ १३२६६१ १३२८५ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ ११२१६ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३७३७८ २८०२२ ३७३७ 
३७३७ 
एकूण (११) (०१) ९३४६१ क 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद तत्र 1 
तरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
Q | (23) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (2234 ए ८५७ 
०१, वैतन २१६३२९ १६२२४५ २१६३२ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ९६१| 0 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० ४५००० 10| 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३६३० ११६८३ 10| 
१३, कार्यालयीन खर्च ४०००० ६६१७ 10| 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १७५५५ | | 
१७, संगणक खर्च ८००० ६००० fF | 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० २६६२ | 
एकूण (23) (09) ३३७००९ 242023 २१६२३२ 
एकूण १०३ ६११०३८ ४२४६३२ ३८६५४ 
| o | 908, gee, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वैतन १७६०५० १३२०३७ १६७०५ 
०३, अतिकालीन भत्ता ११८ ८८ pF 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० २६२५ 10| 
१०, कंत्राटी सेवा Ee a p | fF 0| 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ ९८५ 10| 
१३, कार्यालयीन खर्च १६२३ १२१७ PF 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ ३९६ | 
१९, आहार खर्च २९०४७ २१७८४ 10| 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ८४४ 10| 
५०, इतर खर्च ६३० ४७२ | 
एकूण (09) (०१) २१६१९० १६०४४८ १७६०५ 
एकूण १०४ २१६१९० १६०४४८ १७६०५ 
१ १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे ७२०५ १६५३ 10| 
एकूण ८०० ७२०५ १६५३ | 0| 
एकूण ०२, समाज कल्याण १७३७२४३ १२१५९११ ११८०४२ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० १८० | 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० १८० FO 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १७३७४८३ १२१६०९१ ११७६८४ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 

२. या झासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शतींचे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. उपरोक्त विवरणपत्रातील अ.क्र.५ येथील ०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे 
असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) या 
लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या ₹११८.४३ लक्ष निधीमधून 
दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी, मुंबई मधील सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती विषयक उपदाने अदा 
करण्यासाठी ₹८५.२९ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ व वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शाविळेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०११२१६२६४४७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO = = 
( महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


